शासकीय महाविद्यालय / संस्था यामधील सहाय्यक 
प्राध्यापक यांची कॅस योजनेंतर्गत वरिष्ठ श्रेणीमध्ये, 
AGP ६००० ते AGP ७००० तसेच ॥_१० FAL ११ 
मध्ये स्थाननिश्चिती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संकिर्ण- २०२३/प्र.क्र. २२/मशि १ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनाक : ०९ फेब्रुवारी, २०२३ 


aa: १. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२८६/(१२२४)/ विशि-४, 
दि. २७.०२.१९८९. 
२. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२०२/(१६६/२००२)/ 
विशि-४, दि. ०३.०४.२००३. 
३. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० 
४. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११) विशि-१, 
दि. १५.०२.२०११. 
५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र. एफ नं. १-७/२०१५ यु.॥ (१, दि. ०८.११.२०१७. 
६. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-७/२०१५-यु.॥, दि(१), 
दि. ०२.११.२०१७. 
७. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ १-२/२०१७(₹७/२9), 
दि. १८.०७.२०१८. 
८. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-४/२०१७-यु.॥, 
दि. २८.०१.२०१९. 
९. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५६/विशि-१, 
दि. ०८.०३.२०१९ व दि. १०.०५.२०१९. 
१०.संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०२२/कॅस/एएल-११ व 
एएल-१२/ प्रजञा-१/७५७, दि. २३.०१.२०२३. 


शासन आदेठा :- 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संदर्भाधिन क्रमांक-३ येथील अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ 
दि. ३०.०६.२०१० अन्वये, अकृषि विद्यापीठ, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, संलग्नित महाविद्यालये, 
शासकीय महाविद्यालये/संस्था यामधील शिक्षकीय पदांसाठी सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career 
Advancement Scheme) लागू करून त्यासंबंधीचे निकष विहित केले आहेत. संदर्भाधिन 
क्रमांक-४ येथील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११) विशि-१, दि. १५.०२.२०११ अन्वये 
दि. ३०.०६.२०१० च्या अधिसुचनेतील तरतूदी राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. केंद्र 
शासनाच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने संदर्भाधिन क्रमांक-६ येथील दि. ०२.११.२०१७ 


शासन Beal क्रमांकः संकिर्ण- २०२३/प्र.क्र. २२/मशि १ 


च्या पत्रान्वये विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदांची वेतनश्रेणी ७ च्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित करणेबाबत सूचित केले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संदर्भाधिन क्र. 
७ येथील दि. १८.०७.२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career 
Advancement Scheme) लागू केली आहे. त्यानुसार राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालळय/संस्था, शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना ७ व्या 
वेतन आयोगातील तरतुदी संदर्भाधिन क्र. ९ येथील दि.०८.०३.२०१९ व दि. १०.०५.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेल्या आहेत. 


राज्यातील शासकीय महाविद्यालय/संस्था यामधील सहाय्यक प्राध्यापक यांना वरिष्ठ 
श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. एससीपी -२०२१/ प्र.क्र.२१/मशि-१, दि. 
२३.०२.२०२१ अन्वये छाननी समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या दि. 
१९.०१.२०२३ व दि. २०.०१.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने केलेल्या शिफारसी 
विचारात घेवून, संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधिन क्रमांक १० 
येथील पत्रान्वये शासकीय महाविद्यालय/संस्था यामधील सहाय्यक प्राध्यापक यांची वरिष्ठ श्रेणी 
(AGP ६००० ते AGP ७००० / ALYo FAL ११) मध्ये स्थाननिश्चिती करण्याचा प्रस्ताव शासनास 
सादर केला आहे. 


शासकीय महाविद्यालय/संस्था यामधील सहाय्यक प्राध्यापक यांची सेवांतर्गत प्रगती 
योजनेतंर्गत (Career Advancement Scheme) वरिष्ठ श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती करणेसंदर्भात 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९, दि. ३०/६/२०१० व अधिसूचना 
क्र. एफ १-२/२०१७/(इसी/पीएस), दि. १८.०७.२०१८ मधील तरतुदींची पुर्तता करणाऱ्या 
सोबतच्या प्रपत्र “अ” मधील सहाय्यक प्राध्यापक यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या 
दिनांकापासून वरिष्ठ श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सोबतच्या प्रपत्र “अ” मधील सहाय्यक प्राध्यापक यांची वरिष्ठ श्रेणीमध्ये वेतन निश्चिती 
करण्याची कार्यवाही संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील. 


३. ज्या सहाय्यक प्राध्यापक यांची शासकीय सेवेत रुजू होण्यापुर्वी अशासकीय अनुदानित 
महाविद्यालयातील सेवा विचारात घेऊन स्थाननिश्चिती करण्यात आळी आहे, अशा सहाय्यक 
प्राध्यापक यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०/६/२०१० 
मधील क्र. १० व १०.१ आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ १-२/२०१७ 
(EC/PS) दि. १८.०७.२०१८ मधील क्र. १० मध्ये विहित केलेल्या अटींची पुर्तता केळी असल्याची 
खातरजमा करण्याची जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांची राहील. 


४. यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक- संकीर्ण- 
२०१८/प्र.क्र.५६/ विशि-१, दि. ०८.०३.२०१९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्डाविण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः संकिर्ण- २०२३/प्र.क्र. २२/मशि १ 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०२३०२०९१७३९५४७१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
HARIRAM VANKATRAO Bit 
PARHATE MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND TECHNICAL 


EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2023.02.09 17:43:15 +05'30' 


(ह. व्यं. Gerd) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- प्रपत्र- “a” 


प्रति, 

१. संचालक, Sea शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. प्राचार्य/संचालक, संबंधित शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 

८. सर्व संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक यांना संबंधित प्राचार्य/संचाळक शासकीय 
महाविद्यालये/संस्था यांच्यामार्फत 

९. निवडनस्ती/मशि-१. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः संकिर्ण- २०२३/प्र.क्र. २२/मशि १ 


प्रपत्र-अ 


(शासन आदेशा क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२२/मशि-१, दिनांक ०९ फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे) 
(सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत वरीष्ठ श्रेणी AGP ६००० ते wooo / AL-90 ते AL-99) मध्ये स्थाननिश्चिती ) 


अ. । सहाय्यक प्राध्यापक विषय शासकीय महाविद्यालय/ | वरीष्ठ श्रेणी (AGP ६००० 
क्र. यांचे नाव संस्थेचे नाव ते AGP ७०००/ ॥_१० 
ते AL99) मध्ये 
स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
i . | डॉ.शेख नुजहत परवीन | उदू शासकीय ज्ञान विज्ञान १६.०३.२०२१ 
मो. गौस महाविद्यालय, औरंगाबाद 
२. | डा.उल्का प्रभू आडे MPa | इस्माईल युसुफ कला, विज्ञान | १७.०५.२०२० 
व वाणिज्य महाविद्यालय, मुंबई 
३. | श्री. अनिल पांडुरंग मराठी एलफिन्स्टन महाविद्यालय, ०१.०४.२०२१ 
साबळे मुंबई 
४. | श्रीमती मनिषा सुर्यकांत | मानसशास्त्र | शासकीय न्याय सहाय्यक ०१.१०.२०२१ 
गुजर विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 
५. | STRATE मानसशास्त्र | शासकोय ज्ञान विज्ञान १८.०७.२०२१ 
शिवाजीराव काळे महाविद्यालय, औरंगाबाद 
६. | श्री.अश्विन राधेश्याम मानसशास्त्र । वसंतराव नाईक शासकीय ०१.१०.२०२१ 
जैस्वाल कला व समाजविज्ञान संस्था, 
नागपूर 
७. | श्री.अनिल संपत रसायनशास्त्र | शासकीय न्याय सहाय्यक ०८.०९.२०२१ 
हरिश्रंद्रे विज्ञान संस्था, नागपूर 
८. | श्री.अभिलाष रसायनशास्त्र | शासकीय न्याय सहाय्यक ०८.०९.२०२१ 
अशोकराव सुखदेवे विज्ञान संस्था, नागपूर 
९. । श्री.योगेडा भगवान रसायनशास्त्र । शासकीय न्याय सहाय्यक २२.०९.२०२१ 
घोगरे विज्ञान संस्था, नागपूर 
गि ०. श्री.प्रकाश दत्तु रसायनशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, ०८.०९.२०२१ 
शिरसाठ नागपूर 
। ११. | श्री.रामेश्वर सुधाकर fre] रसायनशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर| १९.०९.२०२१ 
१२. | डा.जयवंत त्रिबक रसायनशास्त्र | राजाराम महाविद्यालय, ३०.०८.२०२१ 
देशमुख कोल्हापूर 
१३. | श्री.अनिल पांडुरंग मरळे | रसायनझास्त्र | राजाराम महाविद्यालय, ०३.०९.२०२१ 
कोल्हापूर 
१४. | श्रीमती रोठानी दत्तात्रय | रसायनशास्त्र | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, ०८.०९.२०२१ 
येवला मुंबई 
१५. | श्रीमती निकिता विनोद | रसायनशास्त्र | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, १०.०९.२०२१ 
ठाकरे मुंबई 
HARIRAM VYANKATRAO iY 
PARHATE 2 er aaa 
(ह. व्यं.पऱ्हात) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन Seat क्रमांकः संकिर्ण- २०२३/प्र.क्र. २२/मशि १ 


अ. । सहाय्यक प्राध्यापकाचे विषय शासकीय महाविद्यालय/ | वरीष्ठ श्रेणी (AGP ६००० 
क्र. नाव संस्थेचे नाव ते ॥७२ ७०००/ ALYo 
ते AL99) मध्ये 
स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
१६. | डा.अजयकुमार VaR | शासकीय ज्ञान विज्ञान ०९.०८.२०२२ 
चंपाळाल गांधी महाविद्यालय, औरंगाबाद 
qo. | श्री.पवन रामचंद्र शिदे | रसायनशास्त्र | शासकीय ज्ञान विज्ञान ०५.०९.२०२१ 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 
१८. | श्रीमती स्वाती दिनकर | रसायनशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई | ०२.०९.२०२१ 
विल्हेकर 
१९. ।डॉ.शुभांगी प्रकाश पाटील| रसायनशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई | ०१.०९.२०१९ 
२०. | डॉ.विशाळ वामनराव । रसायनशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई | 94.02.2092 
बाणेवार 
२१. | श्री.मच्छिद्रनाथ फायनान्स | सिडनहम व्यवस्थापनीय व २८.०५.२०२० 
मल्लिनाथ कटरे उद्योजकीय शिक्षण व संशोधन 
संस्था, मुंबई 
२२. | Hew Va मडकर | इतिहास शासकीय ज्ञान विज्ञान ३०.११.२०२१ 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 
२३. | श्री सतीश बंडूरिग इतिहास । वसंतराव नाईक शासकोय ०९.११.२०२१ 
राठोड कला व समाजविज्ञान संस्था, 
नागपूर 
२४. | श्री.अभिजित गजानन । इतिहास शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान । ०७.११.२०२१ 
मेंढे संस्था, अमरावती 
२५. | श्रीमती gett tarda  ।इंग्रजी इस्माईल युसुफ कला, विज्ञान | १०.०३.२०२१ 
सपकाळे व वाणिज्य महाविद्यालय, मुंबई 
२६. | श्रीमती पूजा माधवराव । जेवतंत्रज्ञान | शासकोय विज्ञान संस्था, १५.१०.२०२१ 
सोनवणे औरंगाबाद 
२७. | श्रीमती अंजली दत्तात्रय । जीवशास्त्र । शासकोय न्यायसहाय्यक १४.१०.२०२१ 
नाईक विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 
२८. | श्री. संदीप गजानन जीवशास्त्र । शासकोय न्यायसहाय्यक ०८.०७.२०२२ 
सांगळे विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 
२९. | श्री.श्रीकांत जगदीडा& ।वनस्पतीशास्त्र शासकीय विज्ञान संस्था, १५.०७.२०२२ 
बोरकर नागपूर 
३०. | डॉ. वनश्री जनार्धन वनस्पतीशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, ०८.०७.२०२२ 
परसोडकर औरंगाबाद 
३१. | डॉ.भरत रुपचंद उसारे | भूगोल शासकीय ज्ञान विज्ञान २६.०६.२०२१ 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 
HARIRAM निवती शाती 
VYANKATRAO Bi tenn, 2 SOMETIME 
PARHATE वया गना. 
(ह. व्यं. पऱ्हाते) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेडा क्रमांकः संकिर्ण- २०२३/प्र.क्र. २२/मशि १ 


अ. । सहाय्यक प्राध्यापकाचे विषय शासकीय महाविद्यालय/ | वरीष्ठ श्रेणी (AGP ६००० 
क्र. नाव संस्थेचे नाव ते AGP ७०००/ ALYo 
ते AL99) मध्ये 
स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
३२. | श्री.विष्णूदास भौतिकशास्त्र | शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान । २३.०६.२०१९ 
कालिदास भोसले संस्था, अमरावती 
३३. | डॉ.जाकीर खान सलाम | भौतिकझास्त्र | शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान । 09.08.2029 
खान संस्था, अमरावती 
३४. | श्री.योगेशा& भोजराज | भौतिकशास्त्र । शासकीय विज्ञान संस्था, १०.११.२०२१ 
वानखेडे नागपूर 
३५. | श्री.ज्ञानदेव पुरुषोत्तम । भौतिकशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, ३०.०८.२०१८ 
नंदागवळी नागपूर 
३६. | श्री.राहुल रामराव भौतिकशास्त्र | शासकीय न्यायसहाय्यक १८.११.२०२२ 
मेळकुंदेकर विज्ञान संस्था, नागपूर 
३७. | श्री.प्रविण प्रकाडा राठोड | भौतिकशास्त्र । शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | 09.92.2022 
संस्था, अमरावती 
३८. | श्री.रोहन सुनिल | ह्युमन सिडनहॅम व्यवस्थापनीय व १७.०२.२०२० 
आहाळे रिसोर्स उद्योजकीय शिक्षण संशोधन 
संस्था, मुंबई 
३९. | श्री.सुझांत काशिनाथ | समाजशास्त्र | राजाराम महाविद्यालय, १३.०२.२०२१ 
महाजन कोल्हापूर 
४०. | श्री.राहुल कैलास | कायदा शासकीय न्यायसहाय्यक २८.०२.२०२३ 
भारती विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 
४१. । श्री.राहुल कैलास | कायदा शासकीय न्यायसहाय्यक २७.०२.२०२३ 
गावडे विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 
४२. | श्रीमती दिपाली  गृहशास्र राजाराम महाविद्यालय, १९.११.२०२१ 
आत्माराम धावणे कोल्हापूर 
४३. | श्रीमती प्राची सुभाष | गृहशासत्र  । शासकोय ज्ञान विज्ञान २२.०९.२०२१ 
गिरी महाविद्यालय, औरंगाबाद 
HARIRAM ताही 
VYANKATRAO क ere ee eas 
PARHATE 3000000111 अहा 
(ह. व्यं. Ferd) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


